महाराष्ट्र हासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः प्रतिनि-२०१६/प्र.क्र.१३२/चौदा 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २७ .०८.२०१८ 


संदर्भ :- सा.प्र.वि. आदेशा क्र.प्रतिनि-२०१६/प्र.क्र.१३२/चौदा, दि.१९.०६.२०१७ 


आदेशा 
श्री. अ.शं.मांडे, अवर सचिव, नियोजन विभाग यांची या विभागाच्या संदर्भाधीन आदेशान्वये महाराष्ट्र 


जीवन प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवरील “आस्थापना अधिकारी (दक्षता)? या पदावर एक वर्षाकरीता 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 


2. 


आता या आदेशान्वये श्री. अ.शां.मांडे, अवर सचिव यांच्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या 


आस्थापनेवरील “आस्थापना अधिकारी (दक्षता)” या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस दि.२९.०६.२०१८ पासून पुढे एक 
वर्ष म्हणजेच दि.२८.०६.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०८२७१८०५५६०००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao G 


. DN: ment Of Maharash' ral 
ajanan ne partment postaCode0032, 

डॉन 
2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5cle 
d41ada8a72725a47b4f0, 

B h | Mm fa O G (1 fa V serialNum ber=54b1 1b1ccbdc577d71dce3b3 13c3fefSdc2ad65 
9e360f73b682d6b6fccb8aecf, cn=Gajal 10 

ite: 2018.08.27 18:07:34 +05'30' 
(ग.भि.गुरव) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
. अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


४. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी.रुग्णालय आवार, मुंबई - ०१ 


. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, ४ था मजला, एक्स्प्रेस टॉवर्स, नरीमन 


पॉईंट , मुंबई - ४०० ०२१ 


७. सह/उप सचिव (आस्थापना), पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी.रुग्णालय आवार, मुंबई - ०१ 
८. सह/उप सचिव (आस्थापना), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. श्री. अ.शं.मांडे, अवर सचिव, आस्थापना अधिकारी (दक्षता), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, 


४ था मजला, एक्स्प्रेस टॉवर्स, नरीमन पॉईंट, मुंबई - Yoo ०२१ 


१०.निवडनस्ती कार्यासन-१४ 


